सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गातील 
अधिकार्‍यांना प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गात 
पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.9७०/१६अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: २९ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3६६/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१ 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेश क्र.कृषिआ-१०२०/प्र.क्र.१५/१६-ओ,दि. २४.०४.२०२० 
३) आयुक्‍त (कृषि) यांचा प्राप्त प्रस्ताव पत्र क्र.कृआ/सारासे/प्रअ/२६७०६/आस्था-१, 
दि.१३.०८.२०२१ 
४) समक्रमांक दि.३०.०८.२०२१ रोजीचे पदोन्नती आदेशा 


शासन निर्णय :- 

कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवेतील सहाय्यक 
प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब (वेतनस्तर एस-१५: ४१,८०० ते १,३२,३००) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ (वेतन स्तर एस-१८: ४९१००-१५५८००) संवर्गात संदर्भाधीन क्र.३ 
येथील आदेशानुसार पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत खालीलप्रमाणे अंशत: बदळ करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अधिकाऱ्याचे | दि.३०.०८.२०२१ सुधारित पदस्थापना 
च नांव रोजीच्या 
आदेशान्वये दिलेली 

पदस्थापना 
श्री.संजय । प्रशासकीय वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण 
ना.कोरडे | अधिकारी, वनामती, | संस्था (वनामती), नागपूर येथील वरिष्ठ 
व नागपूर प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ या पदावर 
लगतच्या निम्न संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती. 


२. सदर पदावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या श्री.अखिल ats यांच्या पदस्थापनेच्या 
दि.२४.०२.२०२० च्या आदेशातील मुद्दा क्र.२ मध्ये पदोन्नतीने अन्य अधिकारी उपलब्ध झाल्यास 
stats यांची प्रतिनियुक्ती आपोआप रद्द होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे तसेच श्री.शेंडे यांना 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर १ वर्षापेक्षा अधिकचा कालावधी झाला असून सा.प्र.वि.शासन निर्णय 
दि.१७.१२.२०१६ मधील अ.क्र.५ (अ) (3) नुसार त्यांना सक्षम प्राधिकरणाने मुदतवाढ दिळेली नाही. 


३.  श्री.अखिल ate, प्रशासकीय अधिकारी यांच्या पदस्थापनेबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात 


येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.७०/१६अ 


४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे 
कृपया पहावे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२९१५४६०९५४०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JYOTSNA 
SUNIL ARJUN = कवडा 
(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


67600, 
489410 '9F7D6208C334DDD686A8F076E25 
६77: cn=JYOTSNA SUNIL ARJUN 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


७. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ७, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

९. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (TATA) नागपूर. 
१०.संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक (व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

११. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१२.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१३.संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

१४. निवड नस्ती /१६-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


